राज्य कृषि मूल्य आयोगावरील अध्यक्ष तसेच 
शेतकरी प्रतिनिधींची नियुक्‍ती रद्द करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.राकृमूआ-२०२०/प्र.क्र.०९/१०-अे, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २ मार्च, २०२० 


वाचा :-१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.: राकृमूआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शेमाभास-११-अ, 

दि.२३ एप्रिलळ,२०१५. 

२) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.: राकृमूआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शेमाभास-११-अ, 
दि.१ जुले,२०१७. 

३) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.: रामंद-२०१७/प्र.क्र.३१९/राकृमूआ-११-अ, 
दि.१ जुळे,२०१७. 

४) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.: राकृमूआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/राकृमूआ-१०-अ, 
दि.३० जुले,२०१८. 

५) मा.मुख्य सचिव कार्यालयाची दि.०३ जानेवारी २०२० रोजीची टिप्पणी. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील शेतमालाला किफायतशीर भाव मिळावेत व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल खरेदी 
करता यावा या दुहेरी उद्देशाने संदर्भाधीन दि.२३/४/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये “राज्य होतमाल भाव 
समितीचे राज्य कृषि मूल्य आयोग” मध्ये रुपांतर करण्यात आळे आहे. सदर राज्य कृषि मूल्य आयोगावर 
संदर्भाधीन दि.१ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये आयोगाचे अध्यक्ष व संदर्भाधीन दि.३० जुले,२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये शेतकरी प्रतिनिधींची सदस्य म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. प्रत्येक प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध कायदे/अधिनियम/नियमाद्वारे स्थापित केलेली 
शासकीय/अश्ञासकीय मंडळे व समित्या यावर नियुक्‍त केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करुन नव्याने 
मंडळे व समित्या पुनर्गठीत करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्य कृषि मूल्य 
आयोगावर नियुक्त केलेल्या अध्यक्ष व शेतकरी प्रतिनिधींची सदस्य म्हणून केलेली नियुक्त्या रद्द 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्याअनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 
शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन दि.१ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये श्री.सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल यांची 

राज्य कृषि मूल्य आयोगावर अध्यक्ष म्हणून करण्यात आलेली नियुक्‍ती तसेच दि.१६ नोव्हेंबर,२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये खालील शेतकरी प्रतिनिधींच्या सदस्य म्हणून करण्यात नियुक्त्या या आदेशान्वये रद्द 
करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृमूआ-२०२०/प्र.क्र.०९/१०-अ, 


अ.क्र नांव व पत्ता 

।_१__ प्रा.सुहास पांडुरंग पाटील, मु.उजनी (टे) पो.भिमानगर,ता.माढा, जि.सोलापूर. 
२ _ | श्री.अनिल नारायण पाटील,मु.सांगे,पो.गोरे,ता.वाडा,जि.पालघर 

3 श्री.प्रशांत पुरुषोत्तम इंगळे,मु.निगाव,पो.दहेगाव मिसकीन, ad fae. 

४ | श्री.किशोर देशपांडे,सेक्टर बी, प्लॉट नं.१८३, एन-१ सिडको, औरंगाबाद. 

५  । श्री.अच्युत रंगनाथ गंगणे,मु.पो.दैठणा,ता.अंबाजोगाई,जि.बीड. 

६ । डॉ.संपतराव बाळास पाटील,मु.पो.सरुड,ता.शाहुवाडी,जि.कोल्हापूर. 
श्री.वेनायक आप्पासो जाधव,मु.कसबे डिग्रज,ता.मिरज,जि.सांगली. 
श्री.शिवनाथ दत्तात्रय जाधव,मु.पो.धारणगाव खडक,ता.निफाड,जि.नाशिक. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३०२१३००३९४३०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Umesh Narayan = 


2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c8e95d 196% 


lly signed by Umesh Narayan Chandiwadi 
harashtra, ou=Agriculture and ADF 
ostalCode=400032, st=Mah: 


5850 


Chandiwade याया 
(उ.ना.चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
२. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
३. मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
४. मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
५. मा.मंत्री (अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
६. मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
७. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
८. मा.राज्यमंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
९. मा.अध्यक्ष,राज्य कृषि मूल्य आयोग,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
qo. मा.विरोधी पक्ष नेता,विधानसभा / विधानपरिषद 
११. मा.विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य (सवी 
१२. मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय,मुंबई 
१३. कुलगुरु,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी,जि.अहमदनगर 
१४. कुलगुरु,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी 
१५. कुलगुरु,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृमूआ-२०२०/प्र.क्र.०९/१०-अ, 


AJ 
ea 


AN 
es 


३६. 
३७. 


३८ 
३९ 
Yo 
४१ 


. कुलगुरु,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली,जि.रत्नागिरी 

. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

. सचिव (कृषि व पणन),कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

. प्रधान सचिव (सहकार),सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग),सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

. प्रधान सचिव,अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

. आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

. महासंचाळक,माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय,मंत्राळय,मुंबई 

. संचालक,अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय,वांद्रे (Fa), ag 

. कृषि संचालक (Ad) HY आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

. सह सचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण),कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ,राहुरी,जि.अहमदनगर 
. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी 
. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र),डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला 

. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र), डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली,जि.रत्नागिरी 
. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मुंबई / नागपूर 

. महाळेखापाल (लेखा व AGHA) ASRS १/२,मुंबई / नागपूर 

. कृषि व पदुम विभागातील सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सर्वी 
. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

सर्व समिती सदस्य,राज्य कृषि मूल्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
सहसंचालक,राज्य कृषि मूल्य आयोग,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

. राजकीय पक्षांची कार्यालये (सर्व) 

. ग्रंथालय,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,विधान भवन,मुंबई 

. निवड नस्ती/१०-अे. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


